अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१८-२०१९ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” 

मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख : ३० जून, २०१८ 


वाचा :- 


१. ame परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल,२०१८ 
२. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३, दि. २० एप्रिल, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय 
वर्ष सन २०१८-२०१९ करिता ०१, वेतन साठी रुपये ३३,४६,७६,०००/-(अक्षरी रुपये तेहत्तीस कोटी 
सेहेचाळीस लाख Wed हजार फक्त) व ११, देशांतर्गत प्रवास खर्चासाठी रुपये १,१२,१७,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी बारा लाख सतरा हजार GET ) अशी एकूण रुपये ३४,५८,९३,०००/- (अक्षरी 
रुपये चौतीस कोटी अठ्ठावन्न लाख त्र्याण्णव हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२२३ 


=e वित्त विभागाने सन २०१८-१९ करीता सदर तरतूदीपैकी ७० % निधी अर्थसंकल्पीय 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर तरतुदीपैकी जिल्हा परिषदांना माहे एप्रिल, २०१८ ते जून, 
२०१८ या तीन महिन्यांकरीता ०१, वेतन व ११, देशांतर्गत प्रवास खर्चासाठी एकूण ६,४९,४८,०००/- 
(अक्षरी रुपये सहा कोटी एकोणपन्नास लाख अठ्ठेचाळीस हजार wat) इतके अनुदान वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळे आहेत. आता जिल्हा परिषदांनी उपरोक्त 
लेखाशिर्षांतर्गत केलेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन माहे जुले, २०१८ ते डिसेंबर, २०१८ या सहा 
महिन्यांकरीता निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ ववर्ग २ च्या 
अधिका-यांचे वेतन व प्रवासखर्च भागविण्यासाठी सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 009, संचाळक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या 
लळेखाशिर्षाखाली ०१, वेतन या उद्दीष्टाखाली रुपये ११,६३,००,०००/- तसेच ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च 
या उद्दीष्टाखाली रुपये ५,१२,०००/- याप्रमाणे एकूण रुपये ११,६८,१२,०००/- (अक्षरी रुपये अकरा 
कोटी अडुसष्ठ लाख बारा हजार फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता 
घेण्यात यावी. 


3. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२२३ 


द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline Tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४२३)” 
०१, वेतन व ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८- 
२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्‌. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६३०१०१११८२४२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb 8 Hajare 


B a | ठे S a h eC b DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.200=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d939 


: 40a592bd8a91d2970b24702e05968e19f, 
aj a i eC cn=Balasaheb B Hajare 


Date: 2018.06.30 11:10:49 +05'30' 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२२३ 


४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

५. संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे 

६. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

७. प्रादेशिक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व 

८. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
९. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

१५.वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१६.कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१७.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१८.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३, दिनांक ३० जून, २०१८ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रश्ञासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)" 
अ. | जिल्ह्याचे । सन २०१८-२०१९ करीता या झासन निर्णयान्वये वितरीत | या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५ १८४३ खाली वितरीत 
क्र. नांव करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम (अक्षरी रुपये) 
वेतन देशांतर्गत वितरीत करण्यात येत 
प्रवास खर्च | असलेली एकूण रक्‍कम 


(3+8) 
१. 80... i |... "| 
र 

रूपये सत्तेचाळीस लाखफक्त | 

रे 

रे 

रे 

5 


° 


a 8७50000 ___[स्वयसदसत्त लाजत 
| ४७००००० लाख फक्‍त 


A 


oO} of Of Of Of] CO] A] ७ | mc] KC] aw] vw] © 
०८ | 40 ae) 


र 
५ 


र ee लाख फक्त 


४३००००० प लाख wad 
या Ya 

र area लाख फक्त 
== 


३४४८००० प ठी 


लाख x 


४०००००० प लाख फक्‍त 


aka 
न 

5 
rata र 


Balasaheb BHajare 9 == 


ment Of Maharashtra, ou=Water Supply and Sanitation Department, postalCode=400032, 
4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a9 1 d2970b24702e05968e19f, 
Dat 
(बाळासाहेब बा. हजारे ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


Lees | 

|: | व्र 

aa ib 

=| ३१००००० पय लाख फक्‍त 

[pee i 

fF ४००००० पय लाख फक्‍त 

Ca 
oa 


४६००००० पेहेचाळीस लाख फक्‍त 
पस लाख 


heb B Hajare 
fe: 2018.06.30 11:10:20 +05'30" 


